महाराष्ट्र शासन 
लिपिक-टंकलेखक पायाभूत प्रशिक्षण/तात्काळ क्रमांक: प्रशिक्षण २०१९/प्र.क्र.१८९/१४-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ फेब्रुवारी, २०२०. 
प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना) 
सर्व मंत्रालयीन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई. 
विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०१९-२०२० मधील प्रशिक्षण 
मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाकरिता पायाभूत प्रशिक्षण 
संदर्भ: १. यठावंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी (यशदा) यांचे पत्र 
क्रमांक राप्रनिमूय/२०१९-२०/३/५॥ - 0/11-पव्य/प्र.क्र.०८/६६७, 
दिनांक १४-०२-२०२०. 


महोदय, 

राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत दोन आठवडयांचे पायाभूत प्रशिक्षण शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक टिआरएन ०९/प्र.क्र.३९/०९-१२-अ, दिनांक 23.08.2099 नुसार विहीत केले आहे. त्यानुसार 
मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाकरिता यडवंतराव चव्हाण विकास wares प्रबोधिनी (यशदा) यांचेमार्फत 
खालील नमूद प्रशिक्षण संस्थामध्ये पायाभूत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलेले आहे:- 


प्रपत्र | प्रशिक्षण संस्थेचे | प्रशिक्षण स्थळ | संपर्कासाठी व्यक्तीचे नांव कालावधी कार्यमुक्त । प्रशिक्षणा- 
नांव दूरध्वनी क्रमांक (दिनांक) करण्याचा र्थींची 
दिनांक संख्या 
१ | विभागीय वेकुंठ मेहता = | दूरध्वनी क्रमांक ०२०- ०७-०४-२०२० | 0३-०४-२०२० ४० 
प्रशासकीय राष्ट्रीय ५५३५७७१, प्रशिक्षण ते 
प्रशिक्षण संस्था, सहकारी प्रबंध | निर्देशक:- १८-०४-२०२० 
पुणे तथा प्रादेशिक । संस्था, श्री. विशाल चंदगावडे, (सहा. 
कृषि विस्तार गणेशखिंड, संचालक)-मो-८६०५००९९७२ 
व्यवस्थापन पुणे-४११००५ | श्रीमती मनिषा तलेभाते- 
प्रशिक्षण संस्था, मो-९९२१९१०९१७ 
(रामेती), पुणे 
२ | विभागीय वेकुंठ मेहता | दूरध्वनी क्रमांक ०२०- ०७-०४-२०२० | 0३-०४-२०२० ४० 
प्रशासकीय राष्ट्रीय ५५३५७७१, प्रशिक्षण ते 
प्रशिक्षण संस्था, सहकारी प्रबंध | निर्देशक:- १८-०४-२०२० 
पुणे तथा प्रादेशिक । संस्था, श्री. विशाल चंदगावडे, (सहा. 
कृषि विस्तार गणेशखिंड, संचाळक)-मो-८६०५००९९७२ 
व्यवस्थापन पुणे-४११००५ | श्रीमती मनिषा तलेभाते- 
प्रशिक्षण संस्था, मो-९९२१९१०९१७ 
(रामेती), पुणे 
३ | कुंडल विकास कुंडल विकास | दूरध्वनी क्रमांक ०२३४६- ०७-०४-२०२० | ०0३-०४-२०२० Yo 
प्रशासन व प्रशासन व २७१२१२, प्रशिक्षण निर्देशक:- | ते 
व्यवस्थापन व्यवस्थापन श्रीमती कट्टे, (DFO)- १८-०४-२०२० 
प्रबोधिनी (वने, | प्रबोधिनी (वने), | मो-९८६०२७२८२९ 
कुंडल ता.पलुस | कुंडल श्री.शेटे,(५() 
जिल्हा-सांगली ता.पलुस मो-८२७५०५७७३५ 
जिल्हा-सांगली | श्री.सुमित सावंत- मो- 
८७९६८२००९२ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रशिक्षण २०१९/प्र.क्र.१८९/१४-अ 


४ | विभागीय वेकुंठ मेहता | दूरध्वनी क्रमांक ०२०- २०-०४-२०२० | १७-०४-२०२० ४० 
प्रशासकीय राष्ट्रीय ५५३५७७१, प्रशिक्षण ते 
प्रशिक्षण संस्था, सहकारी प्रबंध | निर्देशाक:- ०२-०५-२०२० 
पुणे तथा प्रादेशिक । संस्था, श्री. विशाल चंदगावडे, (सहा. 
कृषि विस्तार गणेशखिंड, संचालक)-मो-८६०५००९९७२ 
व्यवस्थापन पुणे-४११००५ । श्रीमती मनिषा तलेभाते- मो- 
प्रशिक्षण संस्था, ९९२१९१०९१७ 
(रामेती), पुणे 
५ | विभागीय वेकुंठ मेहता | दूरध्वनी क्रमांक ०२०- २०-०४-२०२० | १७-०४-२०२० ४० 
प्रशासकीय राष्ट्रीय ५५३५७७१, प्रशिक्षण ते 
प्रशिक्षण संस्था, सहकारी प्रबंध | निर्देशाक:- ०२-०५-२०२० 
पुणे तथा प्रादेशिक । संस्था, श्री. विशाल चंदगावडे, (सहा. 
कृषि विस्तार गणेशखिंड, संचाळक)-मो-८६०५००९९७२ 
व्यवस्थापन पुणे-४११००५ । श्रीमती मनिषा तलेभाते- मो- 
प्रशिक्षण संस्था, ९९२१९१०९१७ 
(रामेती), पुणे 
& कुंडल विकास | कुंडल विकास | दूरध्वनी क्रमांक ०२३४६- | २०-०४-२०२० | १७-०४-२०२० ४१ 
प्रशासन व प्रशासन व । २७१२१२, प्रशिक्षण निर्देराक:- ते 
व्यवस्थापन व्यवस्थापन श्रीमती कट्टे, (970)-मो- ०२-०५-२०२० 
प्रबोधिनी (वने), | प्रबोधिनी (वने), ९८६०२७२८२९ 
कुंडल ता.पलुस कुंडल श्री.शेटे,(७०) मो- 
जिल्हा-सांगली ता.पलुस ८२७५०५७७३५ 
जिल्हा-सांगली श्री.सुमित सावंत- मो- 
८७९६८२००९२ 
एकूण २५१ 


२. या पायाभूत प्रशिक्षणामध्ये महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परिक्षेचा अभ्यासक्रम अंतर्भूत करण्यात आलेला आहे. सदर अभ्यासक्रमाबाबतचा दिनांक २०-०८- 
२०१८ चा शासन निर्णय सोबत जोडला आहे. पायाभूत प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणाऱ्या तसेच महाराष्ट्र 
शासन दुय्यम मंत्राळयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेचे आवेदनपत्र भरणाऱ्या 
संबंधित लिपिक-टंकळेखकांच्या निदर्शनास उक्त शासन निर्णय संबंधित मंत्रालयीन विभागाने आणून द्यावा. 
तसेच त्यानंतर त्यांची महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
परीक्षा घेण्याबाबत संबंधित लिपिक-टंकलेखकांना सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१७, मंत्रालय, मुंबई 
यांच्यामारफत कळविण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना लिपिक-टंकलेखकांना संबंधित मंत्रालयीन विभागाने 
द्याव्यात. 

३. प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड झालेल्या आपल्या विभागातील लिपिक-टंकलेखकांची यादी सोबतच्या 
प्रपत्र-१, २,३,४,५ व ६ प्रमाणे कृपया पहावी. 

४. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार देण्यात येत असुन उपस्थिती अनिवार्य आहे. या 
विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१३ मे, २०१५ नुसार देण्यात आलेल्या सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणाव्यात. प्रस्तुत कालावधीतच पायाभूत प्रशिक्षण घेण्यात येणार असल्यामुळे सर्व संबंधित लिपिक- 
टंकलेखकांचे प्रशिक्षण या कालावधीतच पुर्ण होणे जरुरीचे आहे. प्रशिक्षणातून सूट/प्रशिक्षण रद्द करण्याबाबत 
प्राप्त झालेल्या अर्जाची/पत्राची दखल घेतली जाणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रशिक्षण २०१९/प्र.क्र.१८९/१४-अ 


५. अपवादात्मक परिस्थितीत नामनिर्देशित लिपिक-टंकळेखकास प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे/पाठविणे 
शक्‍य नसल्यास त्यांच्या प्रशिक्षण तुकडीत अदलाबदल करुन त्यांस पायाभूत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्‍त 
करण्याची कार्यवाही परस्पर विभागामार्फत करण्यात यावी व त्यांची प्रत प्रशिक्षण संस्था व या विभागास 
(कार्यासन-१४अ) पाठविण्यात यावी. 

६. विभागातील जे लिपिक-टंकलेखक प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत त्यांच्याबाबतीत प्रशिक्षणासाठी 
कार्यमुक्त करण्याच्या सूचना विभागाच्या स्तरावरुन संबंधित कार्यालयास देण्यात याव्यात. 

0. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण कालावधीबाबत संबंधित विभागाने तात्काळ 
प्रशिक्षणार्थींस कळवावे. प्रशिक्षण ठिकाणे व हवामान विचारात घेऊन आव्यक कपडे, ट्रॅक सूट व स्पोर्टस शूज 
नेण्याची काळजी प्रशिक्षणार्थींनी घ्यावी. प्रशिक्षण दिनांकाच्या पुर्वी (१ दिवस) जे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण संस्थेमध्ये 
उपस्थित राहणार असतील त्यांनी संबंधितांशी संपर्क साधून जेवणासाठी ते उपस्थित राहणार आहेत किंवा कसे 
याबाबत प्रशिक्षण संस्थेस पुर्व कल्पना द्यावी. सदर प्रशिक्षण कालावधीच्या शेवटच्या दिवशी प्रशिक्षणा दरम्यान 
शिकवलेल्या बाबींची लेखी परीक्षा घेऊन मुल्यांकन करण्यात येईल, याबाबतच्या सूचना संबंधित विभागाने 
प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याच्या आदेशात नमूद कराव्यात. 

८. परिच्छेद १ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याच्या दिनांकास 
प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. नामनिर्देशित व्यक्तीस संबंधित विभागप्रमुखांनी 
कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे. सदर आदेशाची एक प्रत संबंधित प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना 
(Rameti__pune@yahoo.com / dgkundalacademy@gmail.com) तसेच या कार्यासनास 
(vrishali.bhingarde@nic in) पाठविण्यात यावी. 

९. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००२२७१६२८३३९५०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 
Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gura 
DN: =Government of Mal 


G aj a Nn a n B h i mM fa 0 9 carn o=( oo : or hia oi eat Administration. 
Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 
१) महासंचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 

) उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण धोरण मूल्यमापन यंत्रणा, Ava, पुणे 
३) अतिरिक्‍त संचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 

) प्राचार्य, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (रामेती), पुणे. 

) प्राचार्य, कुंडल विकास प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी(वने) मु.पो. कुंडल, ता.पलुस, जिल्हा- 
सांगली. 
६) उप सचिव (सेवा)(कार्यासन-१७, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) उप सचिव (प्रशिक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) अवर सचिव (कार्यासन-१२-आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र-१ 
राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 


दिनांक ०७/०४/२०२० ते १८/०४/२०२० 


स्थळ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, पुणे तथा प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (रामेती), पुणे वैकुंठ 
मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्था, WARIS, पुणे, पिन ४११००५ दूरध्वनी क्रमांक ०२०- ५५३५७७१, प्रशिक्षण निर्देशक :- 
श्री. विशाल चंदगावडे (सहा.संचालक) मो-८६०५००९९७२, श्रीमती मनिषा तलेभाते-१९२१९१०९१७ 


अ. क्र. | श्री/श्रीमती मंत्रालयीन विभागाचे नाव 
लिंबाजी तालेवार) 
) 


श्री गणेशा रामचंद्र दुधांडे सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 


श्रीमती मिनल संजय रौदळे सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
श्रीमती स्नेहलता दिलीप जानकर सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 


श्री संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 
| १०| कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यविकास विभाग, मंत्रालय 
a 
E 
E 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय 
३१ जनार्दन संपत राऊत पर्यावरण विभाग, मंत्रालय 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय 
३३ उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय 


38| att नरेंद्र झामराव सुरदास विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग 
कल्याण विभाग 


भूषण प्रकाश पगारे मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय 


% 


% 


% 


% 


% 


प्रपत्र-२ 
राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 
कालावधी दिनांक ०७/०४/२०२० ते १८/०४/२०२० 


स्थळ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, पुणे तथा प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (रामेती), पुणे वैकुंठ 
मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्था, गणेशखिंड, पुणे, पिन ४११००५ दूरध्वनी क्रमांक ०२०- ५५३५७७१, प्रशिक्षण निर्देशक :- 
श्री. विशाल चंदगावडे (सहा.संचाळक) मो-८६०५००९९७२, श्रीमती मनिषा तलेभाते-९१९२१९१०९१७ 


न 


डि य क. : 
eG 
del 
११ कृषि, Wad, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 
१२|श्रीमती  ।लता हिरामण शिदे कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 
त 
२८ उद्योग, ऊर्जा व कामगारविभाग, मंत्रालय 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय 


प्रपत्र-३ 
राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 


दिनांक ०७/०४/२०२० ते १८/०४/२०२० 


कालावधी 
स्थळ  कुडंल विकास प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी ( वने ), मु. पोष्ट कुंडल, तालुका पलुस, जिल्हा सांगळी , पिन ४१६३०९ 
दूरध्वनी क्रमांक ०२३४६- २७१२१२, प्रशिक्षण निर्देशक :- श्रीमती कटटे (DFO) मो-९८६०२७२८२९, श्री.शेटे (ACF)-Al- 


८२७५०५७७३५, श्री.सुमित सावंत-८७९६८२००९२ 
नाव 
3 


मंत्रालयीन विभागाचे नाव 


र 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 

गृह विभाग, मंत्रालय 

गृह विभाग, मंत्रालय 

गृह विभाग, मंत्रालय 

अ.कृ.जोगी गृह विभाग, मंत्रालय 

प्रियांका पंजाबराव कामारकर ।गृह विभाग, मंत्रालय 

A 

a 
१५ कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 
१६ कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 


ज्म 
ap 


ap 


द 


% 


२५ मनोज आनंदराव निमजे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
२६ निखील राजु गवारले सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
सु.रा.खेडकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 


aes बांधकान AAT मतालळठ 23...) 
Z 
39 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
३६ श्रीमती सुमित्रादेवी गणपतराव विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
कि काळेपाटील 
४० अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय 
et, मंत्रालय 
४५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय 
४ 
er ea कापसे 


| 


प्रपत्र-४ 
राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 
कालावधी दिनांक २०/०४/२०२० ते ०२/०५/२०२० 


स्थळ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, पुणे तथा प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (रामेती), पुणे वैकुंठ 
मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्था, गणेशखिंड, पुणे, पिन ४११००५ दूरध्वनी क्रमांक ०२०- ५५३५७७१, प्रशिक्षण निर्देशक 
:- श्री. विशाल चंदगावडे (सहा.संचाळक) मो-८६०५००९९७२, श्रीमती मनिषा तलेभाते-९१९२१९१०९१७ 

श्री/श्रीमती नाव मंत्रालयीन विभागाचे नाव 


सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 


तुकारात एकनाथ गायके 
माणिकराव सुखदेव जाधव 
श्रीमती  ।रंजनाबाई धोडीराम जाधव 
श्रीमती वर्षा नंदकुमार गुळीक सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
मयुरी पांडुरंग साळुंखे संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय 
मंगेश जगदेव देवकर गृह विभाग, मंत्रालय 
अभिषेक श्रीकृष्ण गायकवाड  ।गृह विभाग, मंत्रालय 
राहुलसिह ऊध्दव सावंत महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
श्रीमती राणी दगडु चिवीलकर महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
श्रीमती  ।नम्रता शरद पंडागे कृषि, RRMA, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 
सुनिल शामराव गाढे शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय 
रितेश शिवाजी सोनावणे नगर विकास विभाग, मंत्रालय 
पा.उ.चव्हाण नगर विकास विभाग, मंत्रालय 
विवेकानंद fara गोंड वित्त विभाग, मंत्रालय 
सिद्धेश्वर विठ्ठल मोरे वित्त विभाग, मंत्रालय 
श्रीमती  ।ज्योती गोपाळ बलुतकर वित्त विभाग, मंत्रालय 
संदीपान शिवाजीराव जगताप सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
श्रीमती  ।सविता मोरेश्वर सुरकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
रोहिदास गौतम लोखंडे जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
श्रीमती वर्षा संजय डाके जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
बालाजी अर्जुन ताकमोगे विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
a 
A 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय 

३० गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय 

३३ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय 

विकास धनसिंग शिंदे उच्च व तंत्राशिक्षण विभाग, मंत्रालय 


इंदिरा शांताराम सावळकर महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय 


S| & 


% 


| | 
2p 


-2 
>. 


i 


4 


% 


ae) 
Cc 
es 


% 


% 


% 


i 


AJ} A| -0 Oo}; _o| 0 
Oo} of ~] A] GI] mo 


% 


% 


किरण वसंत सावंत मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय 
श्रीमती भाग्यश्री देवीदास वाघ मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय 


ok त 
र $ 
4 
Fe 
zi 
ef 
2p 
ap 


% 


PR Me 
| 2] 
a | a 
ap) 2p 


प्रपत्र-५ 
राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 
कालावधी दिनांक २०/०४/२०२० ते ०२/०५/२०२० 


स्थळ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, पुणे तथा प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (TAH, पुणे वैकुंठ 
मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्था, गणेशखिंड, पुणे, पिन ४११००५ दूरध्वनी क्रमांक ०२०- ५५३५७७१, प्रशिक्षण निर्देशक :- 


श्री. विशाल चंदगावडे MS. PASH) मो-८६०५००९९७२, श्रीमती मनिषा तलेभाते-९९२१९१०९१७ 
नाव मंत्रालयीन विभागाचे नाव 


अ. 


S| 


भावेश सत्यवान पाटील 


सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
गोविंदराव गृह विभाग, मंत्रालय 
लक्ष्मण दिगंबर सुरनर गृह विभाग, मंत्रालय 
संजय गृह विभाग, मंत्रालय 
Al. गृह विभाग, मंत्रालय 
आरती गजानन गावडे 
a 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यविकास विभाग, मंत्रालय 
१ 


विलास भगवंत जोपळे नगर विकास विभाग, मंत्रालय 


) Nal A 
क्य 
al] BY 
eal 
2] | ‘SI 
3 | 4 
4 
५७४ 
म gl 
प sb 


ay 


gw 
ep 
य 
+ 
3 
S| 
q 


श्रीमती 


| % 
- 
a5 


@| a प्न 
REE 
== pe =I 
“Th, 
१6६६: 
SI] त ठी] 
“६ 
4 
ध्र 
कन 
al 


ul 


१५ शिवानंद अशोक गुडोडगी वित्त विभाग, मंत्रालय 
१६|श्रीमती  ।अश्विनी साहेबराव शिरसाठ वित्त विभाग, मंत्रालय 
१७श्रीमती  ।साऊ धनाजी पाटील वित्त विभाग, मंत्रालय 
१८ स्वामीनाथ बाळू भोईर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 

जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 

जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 

विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 

विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय 


रमाकांत जगन्नाथ मुंढे 

यशा घन:ऱयाम मुळीक 

WAT हांकर साळुंखे 

ज्योती नामदेव मुळीक 

प्रदिप गोपीनाथ पाटील 

आनंद विश्वनाथ शाहापुरे 

नितीन Gear बेळगे 

माधव मारोती माळगे 

राहुल खाशाबा निकम 

अविनाश सीमाराम भडांगे 

संदिप राजेंद्र गवळी 

पुंजाजी गणपत बोरकर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय 

श्रीमती  ।पल्लवी शिवाजी सुर्यवंशी नियोजन विभाग, मंत्रालय 

राकेश राजाराम तांदलेकर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय 
राजेंद्र परदेशी गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय 

सारिका संजय सावंत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय 

ज्ञानेश्वर शंकरराव वायल वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय 

शुभम USAT बोडखे आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 

श्रीमती होटकर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय 

उच्च व तंत्राशिक्षण विभाग, मंत्रालय 


श्रीमती 


4 


Al] A] A] A] 2] - 
०८ | aw] A] of] 0 | 0 


AD 
es 


उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय 
ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय 


= 


AN] AV] AW] AW] AW] A] YD] A] 2B 
०9८ | am] AD] Of; 0 | CO] nl! atm 


% 
ज्म 
Ap 


q 
A ap 
af} 
@| 4 
oft at’ 
a|4 
& 
a) क 


0 । ८-० । (२ | 6 । .८४) 
ष्‌ uy 
sl 

| | 
| 2k 
>| त 4. 
4 3h call 
| oy 
6) 
वः 


% 


-(: 
शश 
-2] 
च) 
al 
GI 
| 
al 


No) 


प्रपत्र-६ 
राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 


दिनांक २०/०४/२०२० ते ०२/०५/२०२० 


स्थळ कुडंल विकास प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी ( वने), मु. पोष्ट कुंडल, तालुका पलुस, जिल्हा सांगळी , पिन ४१६३०९ 
दूरध्वनी क्रमांक ०२३४६- २७१२१२, प्रशिक्षण निर्देशक :- श्रीमती कटटे (DFO) मो-९८६०२७२८२९, श्री.गोटे (५७॥)-मो- 


८२७५०५७७३५, श्री.समित सावंत-८७९६८२००९२ 
aa Fare ae नाव 


२ 


-0 


सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 

श्रीकृष्ण आनंदराव बोरकर सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 

रघुनाथ दिनकर आव्हाड सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 

विशाल तानाजी संकपाळ गृह विभाग, मंत्रालय 

मंगळ जालिंदर कोळेकर गृह विभाग, मंत्रालय 

धनंजय बाळासाहेब सांगळे गृह विभाग, मंत्रालय 

स्नेहल पांडुरंग घुगरे गृह विभाग, मंत्रालय 

पंकज शंकरराव CHS गृह विभाग, मंत्रालय 

राकेश राजाराम वाघ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 

डा 

महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 

१४ कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यविकास विभाग, मंत्रालय 

५0 0003 


निलेठा ज्ञानेश्वर मोठे नगर विकास विभाग, मंत्रालय 
१८ सागर वसंत माने वित्त विभाग, मंत्रालय 
१९ कविता भगवान टाकळे वित्त विभाग, मंत्रालय 


वर्षा सुकुमार वाडकर वित्त विभाग, मंत्रालय 

aren अनिल शिदे वित्त विभाग, मंत्रालय 

सुझ्ांत नारायण पाटील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 

वनिता दिलीप निकम सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
२४ श्रीमती  ।|दिपायादवराव राऊत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 

श्री राम सुभाष चोपडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 


श्रीमती 

श्री 

श्री अमोल भास्कर खमार सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
श्री 

श्री 

श्री 


अश्विन नानाजी ste 
प्रविण रंगनाथ इळाग 


i 


i 


i 


Ee: 
ap 


UPI रामनाथ वैलकर जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
श्री. | संदिप कांतिराम वराळे जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
श्री. | देविदास लक्ष्मण राऊत जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 


गौसपाक गफुर शेख जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 


10) 


अनिल भाऊराव डाखोरे जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 

विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 


पुजा दत्तात्रय जगताप 
तृप्ती पोपट धस 
महेश सुभाष मोरे 


३५ पुजा मिलिद कांबळे विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
हर्षाली बालाजी पवार उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय 
अंकित दिपक कदम अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय 


AN 


An] AW] “८७ | AW] “७ | 2A] DV] A] 4] 4 
9८ “_) | -0 “०0 |) (२।॥ Gsm] -८ 


लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
परीक्षेचा अभ्यासक्रम निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २३१७/ प्र.क्र.३८/का.१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: २० ऑगस्ट, २०१८. 

वाचा - 

१) महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा 

नियम, १९७७, दि. ६ जून, १९७७. 

प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालय सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा नियम, 
१९७७ नुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखक यांना सेवेत कायम करण्यासाठी दरवर्षी 
सेवाप्रवशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षेचे आयोजन करण्यात येते. सदर नियमांतील नियम-१० येथे नमूद 
परिशिष्ट-अ येथे या परीक्षेचा अभ्यासक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. तथापि, १९७७ नंतर 
आजतागायत कालपरत्वे कार्यालयीन कामकाज पध्दतीमध्ये अनेक सुधारणा/बदल झालेले आहेत. 
तसेच शासकीय कामकाजामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर उदा. ई-ऑफिस, ऑनलाईन 
माहितीचा अधिकार, आपले सरकार इत्यादी लक्षात घेता लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
परीक्षेचा अभ्यासक्रम सुधारीत करणे झासनाच्या विचाराधीन होते. त्यामुळे शासन आता याबाबत 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय 
लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेसाठी पुढीलप्रमाणे अभ्यासक्रम निश्चित 
करण्यात येत आहे :- 


विषय | एकूण अभ्यासक्रम 
या 


(पुस्तकांशिवाय) 

१) मंत्रालयीन रचना 

२) महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली- कार्यनियमावळलीची १ ली अनुसूची, 
कार्यनियमावलीच्या नियम १५ अन्वये देण्यात आलेल्या अनुदेशातील भाग-१, 

भाग-२, भाग-५ व भाग-६ 

३) मंत्रालयीन अनुदेश - प्रकरण १ व प्रकरण ६ 

8) विधानमंडळ कामकाज व ऑनलाईन प्रश्न हाताळणे 

५) कार्यालयीन कार्यपद्धती नियमपुस्तिका प्रकरण क्र. १ ते ५, ७ ते ११ आणि १४ 
) 
) 


प्रश्नपत्रिका | ०० 
क्रमांक 
१ 


६) लिपिकांची कार्ये व कर्तव्ये 

७ मंत्रालयातील ऑनलाईन कामकाज (ई-मेल, ई-ऑफिस, आपले सरकार, 
थकीत प्रकरणांचा मासिक गोषवारा ऑनलाईन भरणे, ऑनलाईन 
आर.टी.आय. इत्यादी) 

८) मा. संसद सदस्यांना आणि राज्य विधानमंडळ सदस्यांना महाराष्ट्र 

शासनाच्या कार्यालयामध्ये सौजन्यपूर्वक वागणूक देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक 

सूचना. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २३१७/ प्र.क्र.३८/का.१७ 


पुस्तकांसह (फक्त अधिनियम व नियम) 
१) म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, १९७९ 


) 
2) म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ 
प्रश्नपत्रिका ३) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
क्रमांक oo | ४ सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ 
२ ५) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ चे प्रकरण क्र. ३ 
६) माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ 
(पुस्तकांशिवाय) 
७) सेवापुस्तकातील नोंदी, रजेचे प्रकार व राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना. 


२. सदर अभ्यासक्रम हा लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा २०१८-१९ व त्यापुढील 
परीक्षांकरीता पुढील आदेशा होईपर्यंत लागू राहील. 
३. उपरोक्त प्रश्नपत्रिकांच्या प्रत्येकी १०० गुणांची विभागणी पुढीलप्रमाणे राहील. 


प्रश्नपत्रिका । वस्तुनिष्ठ प्रश्न -३० गुण | a प्रकारांतर्गत रिकाम्या जागा भरा, जोड्या जुळवा, 
क्रमांक IT एका वाक्यात उत्तरे, चूक की बरोबर इ. बाबींचा समावेश 
होईल. 

वर्णनात्मक प्रश्न- Go गुण | या प्रकारांतर्गत कार्यपद्धती fare करा, नियमातील 
तरतूद स्पष्ट करा, सविस्तर माहिती लिहा, 
स्पष्टीकरणात्मक विश्लेषण लिहा इ. स्वरूपाच्या 
लघूत्तरी किंवा दीर्घोत्तरी प्रश्नांचा समावेडा होईल. 


४. जे उमेदवार २०१८ पर्यंत जुन्या अभ्यासक्रमानुसार झालेल्या लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परीक्षेच्या कोणत्याही एका किंवा दोन्ही प्रश्नपत्रिकेमध्ये अनुत्तीर्ण झाळे आहेत त्यांना या शासन 
निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या उपरोक्‍त सुधारित अभ्यासक्रमानुसार फक्त प्रश्नपत्रिका क्र. १ उत्तीर्ण होणे 
आवर्यक राहील. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२०११३६२८८४०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(आरती देसाई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सर्व मंत्रालयीन विभाग ( आस्थापना शाखा ), 
२. उपमहासंचालक, यशदा, बाणेर रोड, पुणे, 
३. कक्ष अधिकारी, कार्यासन १४-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


